जलसंपदा विभाग मंत्रालय (खुद्द), 
येथील आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत 


आकृतिबंध मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : २७ जून, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक : संकीर्ण १२०२/८१७/ आ(मंत्रालय) दि.१६.७.२००३ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/ विसु-१ दि.११.२.२०१६ 

३) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक: संकीर्ण १४१६/प्र.क्र.१५६/आ(वर्ग-१) दि.३१.५.२०१६ 

४ शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक : संकीर्ण २०१६/(२४८/२०१६)/ आ(वर्ग-१ दि.२६.७.२०१६ 
५) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक: संकीर्ण १११६/प्र.क्र.9६९/आ[(मंत्रालय) दि.८.८.२०१६ 

६) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक: संकीर्ण १११६/प्र.क्र.9६९/आ(मंत्रालय) दि.१४.२.२०१७ 

७) वित्त विभागाचे क्रमांक: पदनि २०२२/ प्र.क्र.०६/आपुक दि.२३.०५.२०२२ चे पृष्ठांकन. 


wae क Se क Lee lw 


प्रस्तावना- 

जलसंपदा विभाग (खुद्द) मंत्रालय येथील ५६६ पदांचा आकृतिबंध दि.१६ जुले,२००३ अन्वये निश्चित 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागासाठी सचिवांची दोन पदे मंजूर आहेत. शासन निर्णय जलसंपदा विभाग 
क्र.संकीर्ण १४१६/ प्र.क्र.१५६/ आ(वर्ग-१) दि.३१.५.२०१६ अन्वये मुख्य अभियंत्यांच्या चार पदांपैकी एका पदाचा 
दर्जा उंचावून ते सचिव (प्रकल्प समन्वय) असे करण्यात आले आहे. 

तसेच शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण २०१६/ (२४८/२०१६)/ आ(वर्ग-१) दि.२६.७.२०१६ 
अन्वये जलसंपदा विभागासाठी सचिव व सचिव समकक्ष कार्यकारी संचालक / महासंचालक संवर्गातील मंजूर 
११ पदांपैकी १ पद समर्पित करुन यथास्थिती सचिव/प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) हे जलसंपदा विभागाचे प्रशासकीय प्रमुखाचे पद निर्माण करण्यात आले व सदर पदावर भारतीय 
प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये गट-ड मधील शिपायांची १७ पदे तसेच 
अनुरेखक-१ आणि ग्रंथपाल-१ याप्रमाणे १९ पदे निरसीत करण्यात आली आहेत. 

वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर विभागातील मूळ ५६६ पदाऐवजी ५४७ पदांचा आकृतिबंध सुधारीत 
झालेला आहे. 

वित्त विभागाच्या दि.११ फेब्रुवारी,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदांचा 
आढावा घेवून सुधारीत आकृतिबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावयाची आहे. जलसंपदा विभागाचा 
मंत्रालयीन विभाग हा प्रशासकीय तसेच तांत्रिक विभाग प्रमुखाचे मुख्यालय म्हणून कार्यरत आहे. इतर 
मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त आयुक्तालय अथवा संचालनालय नाही. या 
पार्श्वभूमीवर विभागाकडून उच्चस्तरीय सचिव समितीस सुधारीत आकृतिबंधाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. 
शासन निर्णय 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय (खुद्द) येथील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी विभागाने 
सादर केलेल्या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२९.०४.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत विचार 
करण्यात येऊन समितीने सुधारीत आकृतिबंधास मंजूरी दिली असल्याचे वित्त विभागाने संदर्भाधिन oh. येथील 
दिनांक २३ मे, २०२२ च्या पृष्ठांकनाद्वारे कळविले आहे. यानुसार जलसंपदा विभाग, मंत्रालय (खुद्द) करिता 
पुढीलप्रमाणे सुधारीत आकृतिबंध मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


२. जलसंपदा विभाग (खुद्द) मंत्रालय करिता एकूण ५४७ पदे मंजूर होती. आता उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने सुधारीत आकृतिबंधास दिलेल्या मान्यतेनुसार जलसंपदा विभाग (खुद्द) मंत्रालय करिता ४०९ नियमित 
पदांचा आकृतिबंध मंजूर झाला असून त्याचा पदनिहाय तपशील परिशिष्ट-अ येथे नमूद करण्यात आला आहे. 

विविध संवर्गातील ६२ पदे कमी केली आहेत. त्याचप्रमाणे aquellos विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद 
करण्यात आला आहे. 

विवरणपत्र -क मध्ये मृत संवर्ग घोषित केलेल्या ७६ पदांचा तपशील दर्शविला आहे. 

विवरणपत्र-ड मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ६६ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत बाहययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या 
सेवा यांचा आकृतिबंध नमूद करण्यात आला आहे. 
३. विवरणपत्रबव क मधील जे संवर्ग मृत घोषित करण्यात आले आहेत, त्या संवर्गात जितके कर्मचारी 
कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहे. मृत संवर्ग घोषित केलेल्या पदांवरील कर्मचारी 
सेवानिवृत्त होईपर्यंत अधिसंख्य पदावर कार्यरत राहतील. सदर अधिसंख्य पदे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्ती/ राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप निरसित होतील. 
४. विवरणपत्र ड मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्या संवर्गात 
सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार या सेवा 
बाहययंत्रणेकडून घेण्यात येतील. अधिसंख्य पदे निरसित झाल्यानंतर मंजूर मनुष्यबळाच्या मर्यादेत 
गरजेनुसार या सेवा बाहययंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. 


उपरोक्तप्रमाणे अधिकारी/ कर्मचारी यांची संख्या आकृतिबंधाप्रमाणे निश्चित करण्यात आली असली 
तरी यथास्थिती कामकाजाच्या स्वरुपानुसार एकूण मंजूर पदांच्या कक्षेत राहून कार्यासननिहाय आवऱ्यक ते 
फेरफार करण्याचे अधिकार विभागाच्या सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) यांना आहेत. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९७/ आपुक दिनांक १५.०६.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२७१५५००४०९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
K. Al L AS Vi N AY A KR AO DEPARTMENT, postalCode~400032, st=Maharashtra 
2.5.4.20=9a27 dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d 1fe9528b0173f1 
603963ddb7, 


2 
96: 


pseudonym=BCF91AD2CBD5640CFA1DABO0655BEAE83A361F00, 

Bl LO N | KA R serialNumber=05EE2306C341BA74D47D58063086FC4D7 1937218B757CE 
53F4397E7F31FOSBFE, cn=KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
बिलीणीकर 20२२.०6.2217:32:58 +05'30" 


(कैलास बिलोणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 
मा.मुख्यसचिव,महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५ सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६ सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


Cc £0 A -5 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


९ 

१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


es 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


es 


२६ 


सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव व आंविस, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

मा.मंत्री, खार जमिनी विकास, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

मा.राज्यमंत्री जलसंपदा, जलसंधारण व संसदीय कार्य, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
मा.राज्यमंत्री, खारजमिनी विकास, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
स्वीय सहायक. 

सर्व अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र,मुंबई 

महालेखापाल-२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर 

संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

कार्यासने- आ (वर्ग-१)/ आ(वर्ग-२/ आ(शाखा अभियंता)/सिंव्य(सांख्यिकी)/ रोखझाखा/ 
गोपनिय शाखा/ नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

at (Hae a) निवडनस्ती 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.9७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १७१६/ प्र.क्र.9५१/१६ आ (मंत्रालय), दि. २७ जून, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र -अ 
जलसंपदा विभाग (खुद्द) मंत्रालय येथील पदांचा सुधारित आकृतिबंध नियमित पदे 


संवर्ग | अ.क्र पदनाम सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी । मंजूर पदे 
Pod 2 3 : 3 

गट-अ पिं सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य संवर्ग पद i. 
सचिव(जलसंपदा प्रकल्प व विकास) 

२ | सचिव (लाभक्षेत्र विकास) 8 -३० : १४४२०० - २१८२०० चिडका 

३ सचिव (प्रकल्प समन्वय) S -30 : १४४२०० - २१८२०० bree <i 

४ | मुख्य अभियंता व सह सहसचिव 85-२९: १३११००- २१६६०० ३ 

4 अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द उपसचिव(तांत्रिक) 85-२५ : ७८८०० - २०९२०० ¢ 

नि सह सचिव/ उप सचिव 8-२७: १२३१००- २१५९०० (सह सचिव) ° 

5-२५ : ७८८०० - २०९२००(उप सचिव) 

@ कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव 5-२३ : ६७७००- २०८७०० १४ 

अवर सचिव 2728:8090०-4२०८७०० 8 

र्‌ अवर सचिव (विधी) 35-२३ : ६७७००- २०८७०० | eae 

[ao | सहसंचालक (सांख्यिकी) S-23 : ६७७००- २०८७०० es | 

।११ | उप अभियंता S-20 : ५६१००- १७७५०० 23 

१२ | सहायक संचालक (लेखा) 5-२० : ५६१००- १७७५०० शिळ या 

एकूण ६७ 

गट-ब a कक्ष अधिकारी 5-१७ : ४७६००- -१५११०० ष्ट 


5-२० : ५६१०० -१७७५०० 
(४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर) 


२ लघुलेखक निवडश्रेणी 5-१६ : ४४९०० - १४२४०० 8 
3 संशोधन अधिकारी 5-१५ : ४१८०० - १३२३०० FP e.g 
8 सहायक अभियंता श्रेणी-२ 5-१५ : ४१८०० - १३२३०० aa 
५ शाखा अभियंता 5-१५ : ४१८०० - १३२३०० | 3 | 
ति कनिष्ठ अभियंता 85-१४: ३८६००- १२२८०० |.» SMe Syl 
एकूण 42 
गट-क = लघुलेखक उच्चश्रेणी S-9Y : ४१८०० - १३२३०० 44 
2 संशोधन सहायक 5-१४:३८६००- १२२८०० २ 
3 लघुलेखक निम्नश्रेणी 5-१४: ३८६००- १२२८०० ९ 
४ सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४:३८६००- १२२८०० १३९ 
4 सांख्यिकी सहायक 85-१० : २९२०० - ९२३०० R 
g अनुरेखक (बहुउद्देशिय सेवा) Son DOR ९०७ ० (मृतसंवगी) 
8-८ : २५५००- ८११०० 
(७ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर) 
७ लघुटंकलेखक 5-८ : २५५००- ८११०० ३ 
८ | लिपिक-टंकलेखक 8-६ : १९९००- ६३२०० ae 
९ वाहनचालक ( बहुउद्देशिय सेवा) 5-६ : १९९००- ६३२०० ० (मृतसंवर्ग) 
एकूण २९० 
गट-ड fa | हवालदार 8-३ : १६६००- ५२४०० ० (मृतसंवर्ग) 
बहुउद्ददेशिय | २ चक्रमुद्रक S-3 : १६६०० - ५२४०० ० (मृतसंवर्ग) 
सेवा (गट-ड | ३ लोहमुद्रक 5-३ : १६६०० - ५२४०० ० (मृतसंवर्ग) 
संवर्ग) g आवेष्टक 8-३ : १६६००- ५२४०० ०(मृतसंवर्ग) 
५ | नाईक 8-३ : १६६००- ५२४०० ० (मृतसंवर्ग) 
& झेरॉक्स चालक S-3 : १६६००- ५२४०० ० (मृतसंवर्ग) 
9 शिपाई 5-१ : १५०००- ४७६०० ० (मृतसंवर्ग) 
एकूण | ० (मृतसंवर्ग) 
एकूण (अ--ब--क--ड) नियमित पदे ४०९ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.9७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय), दि. २७ जून, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र-ब 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय (खुद्द) येथील सुधारीत आकृतिबंधानुसार रद्द करण्यात आलेली पदे 


संवर्ग पदनाम वेतनश्रेणी रद्द करण्यात 
ह ae 
[eres Olen ceed 
A ae: a 
Cs 


Oa 1001111111 
reas seater 1111111 
I 1010000100 
i 1001111111 
= 
गक EH 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १७१६/ प्र.क्र.9७५१/१६ आ (मंत्रालय), दि. २७ जून, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र-क 


सुधारीत आकृतिबंधानुसार मृतसंवर्ग घोषित केलेल्या पदांचा तपशील 


संवर्ग अ.क्र पदनाम सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी | मृत संवर्ग घोषित 
केलेल्या पदांची 
संख्या 
Pod २ ३ ४ 4 
गट-क | अनुरेखक ( बहुउद्देशिय सेवा) 5-७: २१७०० - ६९१०० i] 
5-८ : 24400 - ८११०० 
(७ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर) 
2 वाहनचालक (बहुउद्ददेशिय सेवा) 5-६ : १९९०० - ६३२०० 1 १ | 
एकूण २ 
गट-ड ।१ | हवालदार 5-३ : १६६००- ५२४०० २ 
बहुउद्देशिय | २ चक्रमुद्रक 5-३ : १६६०० - ५२४०० ४ 
सेवा (गट-ड | ३ लोहमुद्रक 5-३ : १६६०० - ५२४०० फिक्या 
संवर्ग) ४ आवेष्टक 5-३ : १६६०० - ५२४०० 11 a 
षु नाईक 5-३ : १६६०० - ५२४०० a aan 
A झेरॉक्स चालक 5-३ : १६६००- ५२४०० २ 
७ शिपाई 5-१ : १५०००- ४७६०० 43 
एकूण | ७४ | 
एकूण (अ--ब--क--ड) मृत संवर्ग पदे ७६ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय) 


शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १७१६/ प्र.क्र.७५१/१६ आ (मंत्रालय), दि. २७ जून, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ड) 
बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
१. बहुउद्देशीय सेवा (वाहनचालक) ie | 
2 बहुउद्देशीय सेवा (गट-ड) ६५ 
एकूण मनुष्यबळ EE 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


